विधानमंडळाच्या डिसेंबर, 2023 च्या (हिवाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२३-२४ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१०८/२०२३/अर्थसं 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१) TRA परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थसंकल्प-३, 
दि.१९ डिसेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय : 

सन २०२३-२४ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ७ डिसेंबर, २०२३ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. 
दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, 
पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती fest आहे आणि ते, महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) 
विनियोजन अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७ म्हणून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण, भाग-४ दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.१८ डिसेंबर, २०२३ च्या परिपत्रकानुसार पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण रु.१२९,७९,१६,०००/- (अक्षरी 
रुपये एकशे एकोणतीस कोटी एकोणऐंशी org सोळाहजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गतो/(अनिवार्य) 
(दत्तमत)/(भारित) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या तरतूदींना वित्त विभागाची 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे 
आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 
त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ ५ मधील संबंधित कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिका- 
यांच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. तसेच वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार आव्यक तेथे पुरवणी मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१०८/२०२३/अर्थसं 


४. तसेच असेही सूचित करण्यात येते की, मुळ तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी वितरीत 
करण्यासाठी विवक्षित कारणे असल्याशिवाय सरसकट प्रस्ताव वित्त विभागास पाठवू नयेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९१५१४५१७३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


पति DEPARTMENT 1.25. 
(सीमा बबन जाधव) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा 
व लेखा), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव/(श्री. गावडे/श्री. गुरव/श्री. साजणीकर/श्री. पारकर) (श्री. देशपांडे/श्रीमती 
कदम-पाटील / श्रीमती. अनगोळकर), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
६. कक्ष अधिकारी (राजभ/निवडणूक/समन्वय-१/वि.चौ.-२/स्वा.सै.क-१/मप्रन्या/विमान- 
१/रानिआ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
७. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१४). मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. निवडनस्ती अर्थसं. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन Pole क्रमांक-बीयुडी-२०२३,/प्र.क्र.(१०८/२३)/अर्थस 
वषय ;- सन २०२३-२४ मधील Bale मंजूर पुरक मागण्या (सामान्य प्रशासन विभाग) डिसंबर २०२३ 


: लेखाशिर्ष संबंधित नियंत्रण अधिकारी 
क्रमांक | क्रमांक 
५ 


२०१२- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती/राज्यपाल/संघ राज्यक्षेत्रांचे 
प्रशासक,०३,राज्यपाल/संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासक,१०३- 
परिवार आस्थापना,(०१) परिवार 
आस्थापना,(०१)(०१)राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, 
(RORY ००४१)- ५९-मोटार वाहने 
मागणी क्रमांक ए-९, 
२०१९२-राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती/राज्यपाल/संघ राज्यक्षेत्रांचे 


सह संचिव/उपसचिव 
(राजभवन मंत्रालय मुंबई) 


प्रशासक,०३,राज्यपाल/संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासक,१०३- ए-०००१- 
परिवार आस्थापना,(०५)राज भवनाचे परिरक्षण व सह सचिव/उपसचिव 
उद्यानांची निगा (०५)(०१)राज भवनाचे परिरक्षण ब॒ | (राजभवन मंत्रालय मुंबई) 


उद्यानांची निगा-(२०१२ ०९०३) 
०६-दूरध्वनी,वीज व पाणी ye 
मागणी क्रमांक ए-९, 

२०१२-राष्ट्रपती.उपराष्ट्रपती/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रांचे 


: emer 'ए-०००९- 
"राज्यपाल, iS 
ala a ,राज्यपाल/संघ ilies iba a सह सचिव/उपसचिव 
co 9०0 ° 7 मुंबई) 
गुक खर्च,(००) (००) (०१) करमणुक (राजभवन मंत्रालय मुंबई) 


(RORY ०१९२) २०-इतर प्रशासकीय खर्च 


मागणी क्रमांक ए-२, एकवर: 
२०१९५-निवडणुका,००,९०५-संसदेच्या निवडणुका सह सचिव/उपसचिव 
घेण्यासाठी लागणारा खर्च(००)(००)(०१) संसदेच्या 
(सहमुख्य निवडणुक 
निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, अधिकारी) 
(२०९५ ००५९)- ९३-कार्यालयीन खर्च 


ए-०० ०्२े- 

सह सचिव/उपसचिव 

(सहमुख्य निबडणुक 
अधिकारी) 


मागणी क्रमांक ए-२, 
२०९५-निवडणुका, 
००,१०६- राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ निवडणुका 
८ | ७ &  ।घेण्यासाठी लागणारा खर्च,(००) (००) (०१) राज्य/ 
संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळ निवडणुका घेण्यासाठी 
लागणारा खर्च, (२०१९५ ००६८)- ९३-कार्यालयीन 
खर्च fa g 
मागणी क्रमांक ए-४, 
२०५१२-सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा,००,९०- 
५ |सचिवालय,(००)(००)(०५) नागपूर येथील राज्य 
बिधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासंबंधीचा 
खर्च. 
सी-००० ४ 


२०५२-सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा, 

००,९२-इतर कार्यालये,(०२)-विभागीय चौकशौकरिता 

विशेष अधिकारी (०२)(०१) कोकण विभाग, i a तिगुंश 

(२०५२ ०१०५)-९०-कंत्राटी सेवा-रु.०.०१ लाख 

(०२)(०२) पुणे ब्रिभाग,(२०५२ ०२९५)- सी-०००२ 

१०-कंत्राटी सेवा-रु.०.०१ लाख आयकत पुणे विभाग 
७ 


सी-०० ०३ 
आयुक्त नागपूर 


(०२)(०३) नागपूर विभाग,(२०५२ ०३०१)- सो-२००३ 
९०-कंत्राटी सेवा-रु.०.०९ UTE आयुक्‍त नागपूर विभाग 


(०२)(०४) छत्रपती संभाजीनगूर विभाग, सौ-००० चौ 


(२०५२ ०३९२)-९०-कंत्राटी सेवा-रु.०.०१ लाख आयुक्त छ.सं.नगर विभाग 


(०२)(०५) नाशिक विभाग,(२०५२ ०३७५)- सी-०००१ 
१०-कंत्राटी सेवा-रु.०.०१ लाख आयुक्त नाशिक विभाग 


(०२)(०६) अमरावती विभाग,(२०५२ ०३८४)- सो-०००६ 
९०-कंत्राटी सेवा-रु.६,०० ME आयुक्‍त अनरावती विभाग 


- 


,९९.१२.२०२३ चे सहपत्र 


कार्यक्रम अनिबार्य 


=a 
- ६५.७७ ६५.७७ 
- 7 


९५.०० 


- na 


११४.०० 


१५.०० 


१५२९,.०० 


२०३१.७० 


“ — 


६.०५ ६.०५ 


Purak-San Dece.23 GAD 


Wey. 


रु.लाखात 


श्री दि.त.देशपांडे 
उप afer 


श्री दि.न.देशपांडे 
उप सचिव 


श्री वि.न.देशपांढे 
उप सच्चिव 


श्री म.रा.पारकर 
उ.स.व सह 


पु.नि.ग. 


श्री म.रा.पारकर 
उ.स.ब् सह 
पु.नि.अ. 


BA, 
साजणीकर | विचा. 
सह सचिव .चौ.२ 


का 

at 

a 

a 
[te | 


Rom 
राजभ 


Rox 
राजभ 


र०अ/ 
राजभ 
By 
निवडणूक 


ड्ड/ 
निवडणूक 

ण 
समन्बय-१ 


संबंधित नियंत्रण अधिकारी । कार्यक्रम डि 
६. 7” कण ग 


a Se ee ce Lye 
९७.७८ 


क्रमांक ए-४, 
२०५९-सार्वजनिक बांधकामे,००,८०-सर्वसाधारण ए-००१३- 

१९५३,परिरक्षण व दुरुस्ती (००)(०२)(०१) हुतात्मा सह सचिव/उपसचिव ९७.७८ क नीत र 

(स्वा.सै.क.मंत्रालय मुंबई) 

ए-००१९ अध्यक्ष ज्य 

महाराष्ट्र प्रशासकौय १३९.८६ १९३९.८६ | स.वि.अनधोळकर| ३८/ 

न्यायाधिकरण, मुंबई aa मप्नन्या 

ए-००२३६- 

सह सचिव/उपसचिव श्री भ.बुगावडे 

म tooo, “ 

(नागरी विमान वाहतूक aioe 2४०२४. | ae ait म 

मंत्रालय मुंबई) 

श्रीमत्ती 


स्मारकांचे परिरक्षण ब निगा,(२०५२ ००१५)- 


मागणी क्रमांक ए-४, 

२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
००,१०४-दक्षता (००)(००)(०२) महाराष्ट्र प्रशासकौय 
न्यायाधिकरण,(२०७० ०६९३)-९७-संगणक खर्च 


२०७०-इतेर प्रशासनिक सेवा,११४-परिबहन साधनांची 
खरेदी ब परिरक्षण (००) (००) (०२) विमान चालन 
सल्लागार ,महाराष्ट्र शासन,(२०७० ०१५६)- 
५०-इतर खर्च 


(२०७० 2६४८)-२८-व्याबसायिक सेवा 


i क्रमांक ए-४, ए-००२२- 
२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा,८००-इतर खर्च, उपसचिव 
(००)(००)(०८) राज्य निवडणुक आयोग, (राज्य निवडणकू ६२.०० 5 aie, 


m 
a 
° 
9 


ad 
१९.७७ 
हना 


१२७८४.३९ | १२७८४.३९ 


१२९७९.१६ | १२९७९.१६ 


a“ 
8 
“ 
Rg 
4 
शी 
जरर 
a 
q 
4 
a 
a 
4 
अ 
a. 
Fa 
4 
F| 
i 
रश 
4 
4 
A 
4 
zp 
a 


२०१९५-निवडणुका-(दत्तमत) 


२०५९२-सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा,(दत्तमत) 


२०५९-सार्वजनिक बांधकामे,(दत्तमत) 


२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा(दत्तमत) 


'एकूण सामान्य प्रशासन विभाग (भारित--दत्तमत) 


Purak-San Dece.23 GAD 


